केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण 
योजनेसाठी जमेचे नविन लेखाशिर्ष 
निर्माण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-०२२४/प्र.क्र.५८/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक- १५ जुले, २०२४ 


वाचा:- 
१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-०७२२/ प्र.क्र.११२/१८-स, 
दिनांक ०७/१०/२०२२. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-०२२३/ प्र.क्र.४०/१८-स, 
दिनांक ०९/०५/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमध्ये प्रामुख्याने शहोतकरी व ग्रामीण कारागीर 
यांचा सहभाग असून सभासदांमध्ये बचत व परस्पर मदतीला चालना देणे, त्यांच्या कर्जविषयक 
गरजांची पुर्तता करणे, पतपुरवठ्याश्ी संलग्न अशा निविष्ठा पुरवठा, शहोतमाळाची साठवणूक 
आणि विपणन सुविधा पुरविणे हा या संस्थांचा प्रमुख उद्देश आहे. या संस्थांमार्फत त्यांच्या 
सभासदांना संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या विविध प्रकारच्या सेवा पुरवून त्यांना सक्षम व्यवसाय उपक्रम 
बनविण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. ही बाब विचारात घेऊन देशातील प्राथमिक कृषी 
पतपुरवठा सहकारी संस्थांना आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वावलंबी बनविण्यासाठी 
केंद्र शासनाने दिनांक २९ जून, २०२२ रोजी केंद्र पुरस्कृत “प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी 
संस्थांचे संगणकीकरण” या योजनेस मान्यता दिली आहे. केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या योजनेस मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १२/०९/२०२२ रोजीच्या 
बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक ०७/१०/२०२२ रोजी 
निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


२. सदर योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५ या ३ वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक 
वर्षी ४००० अशा एकूण १२००० प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण 
करण्यात येणार आहे. सदर योजनेअंतर्गत घटकनिहाय खर्चामध्ये हार्डवेअर, डिजीटायझेशन व 
पुरक प्रणाली या एकत्रित घटकाच्या खर्चामध्ये केंद्राचा हिस्सा ६०% असून राज्याचा हिस्सा 
४०% असणार आहे. त्यानुसार राज्य हिऱऱ्याची एकूण रक्‍कम रू.१५३.२५ कोटी इतकी होत 
आहे. सदर रक्‍कम सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५ या तीन वर्षात उपलब्ध करण्यास व त्यापैकी 
सन २०२२-२३ या वर्षात रू.५१.०८ कोटी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०२२४/प्र.क्र.५८/१८-स 


३. सदर योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या fessor सिंगळ नोडल एजन्सी (SNA) 
खात्यातील अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा यासाठी पुढीलप्रमाणे स्वतंत्र 
लेखाशीर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या 
योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या सिंगल नोडल एजन्सी (SNA) खात्यातील अखर्चित 
रकमेवरील व्याजाच्या रकमा जमा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


०४२५ सहकार 0425 Co-operation 

(१. || ० =i 

८०१ अखर्चित शिळकीवरील व्याज 801 Interest on unspent balances 
(09) व्याज (01) Interest 


(09) (09) सिंगळ नोडल एजन्सी खात्यातील | (O11) | Interest on unspent balances in 


Single Nodal A A t 
अखर्चित शिलकीवरील व्याज, Wit ii का 
(Co-operation, Marketing and 


(सहकार, पणन व sale विभाग) Textile Department) 
(०४२५०२८८०१) (0425028801) 


तसेच सदर योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या हिछयाच्या सिंगळ नोडळ एजन्सी 
खात्यातील इतर जमा रकमांसाठी पुढीलप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०४२५ सहकार 0425 Co-operation 
(४३. ___ | ० aa 
८०१ अखर्चित शिळकीवरील व्याज 801 Interest on unspent balances 
(02) इतर जमा रकमा (02) Other Earnings 
(02)(09) सिगळ नोडल एजन्सी खात्यातील | (02)(01) | Other Earnings in Single Nodal 
A A t 
इतर जमा रकमा ee 
(Co-operation, Marketing and 
(सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) Textile Department) 
(०४२५०२९७०१) (0425029701) 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४११/२०२४/व्यय-२, 
दिनांक ०४/०६/२०२४ अन्वये व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.संःख.वि/चा-१/सहकार पणन व वस्ोद्योग विभाग/यूओआर-०५/२०२४- 
२५/१०२, दिनांक २९/०४/२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०२२४/प्र.क्र.५८/१८-स 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०७१५१२४४५६१३०२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 
R A H U L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b92cb6c4f872b298eba5b276742fSd2e72d0421076aa9 
CHANDRASHEKHAR _ यल 


ialNumber=6D85E99C367 1CB5DA40A5218962B08B2FAEA34C 


a 
54 
नः 


SHINDE = °° 
(राहूल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 
५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
9) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी, 
८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी, 


१) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१३/व्यय-२)/ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सहकार विभागातील सर्व कार्यासने 

१२) निवडनस्ती (कार्यासन १८-स).. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


